सीटीओ sera व सीटीओ इमारतीतील 
विद्युतीकरणाच्या कामास प्रश्ञासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधी व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२४/७५३ व ७६१/प्र.क्र.१०८/का.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ३० ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ :- १. प्रबंधक मूळ शाखा यांचे पत्र H.C.S./CTO-Annex/238, दि. २५/०७/२०२४ व 
क्र. CTO-Annex/2840, दि. २९/०७/२०२४. 
२. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, दि. २७/०६/२०२४ व दि. २१/०८/२०२४. 


प्रस्तावना :- 


मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यालयीन वापराकरीता संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये सीटीओ stra व सीटीओ इमारतीतील भाडेतत्वावर घेण्यात आलेल्या जागेत, 
उच्च न्यायालयाची कार्यालये/रेकॉर्ड रुम स्थापन करण्याच्यादृष्टीने विद्युतीकरणाची कामे 
करण्यासाठी, उच्च न्यायालय प्रशासनाने उपरोक्‍त संदर्भाधीन पत्रान्वये एकत्रित रु. 
१,४१,३५,४४१/- इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक शासनास मान्यतेसाठी सादर केले आहे. त्यास 
मा. उच्च न्यायालयाच्या इमारत समितीने मान्यता प्रदान केली आहे. सदरहू अंदाजपत्रक 
तांत्रिक तपासणीकरीता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर करण्यात आले असता, 
छाननीअंती त्या विभागाने रु. १,३०,११,५८२/- इतक्या अंदाजपत्रकीय खर्चास सहमती 
दर्शविली आहे. मा. उच्च न्यायालयास जागा उपलब्ध करण्याच्या अनुषंगाने, मा. सर्वोच्च 
न्यायालयात रिट पिटीशन क्र. 4/2028 दाखल असुन, त्याअन्वये प्रकरणी तातडीने कार्यवाही 
आव्यक आहे. उच्च न्यायालय प्रशासनाचा सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यालयीन वापराकरीता सीटीओ अँनेक्स व सीटीओ 


इमारतीतील भाडेतत्वावर घेण्यात आलेल्या जागेत, उच्च न्यायालयाची कार्यालये/रेकॉर्ड रुम 
स्थापन करण्याच्यादृष्टीने आवशयक विद्युतीकरणाची कामे करण्यास व त्याअनुषंगाने 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या छाननीअंती परिगणित होणाऱ्या रु. १,३०,११,५८२/- 
(रुपये एक कोटी तीस लक्ष अकरा हजार Waal Aah फक्त) इतक्या अदांजपत्रकीय खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२४/७५३ व ७६१/प्र.क्र.१०८/का.४ 


२. उपरोक्त मान्यता प्राप्त अंदाजपत्रकीय कामांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :- 


| Sr.No. | Description | Amounts 


1 Providing electrical installation with fan, lights, | Rs. 53,63,598/- 
computer point with LAN, telephone cabling, water 
cooler and water purifier, 9 nos. 1.5 ton air 
conditioning units for officer’s chambers with 
allied accessories for proposed various dept. at 1st 
flr and two room at ground flr of CTO main 
Building, fort 


2 Providing electrical installation with fan, lights, | Rs.1 7,92,445 /- 
computer point with LAN, telephone cabling, water 
cooler and water purifier, with allied accessories 
for proposed record room at ground flr of CTO 
annex Building, fort 


3 Providing electrical installation with fan, lights, | Rs.35,09,188/- 
computer point with LAN, telephone cabling, water 
cooler and water purifier, air conditioning units 
for officer’s chambers with allied accessories for 
proposed various dept. at 1st flr of CTO annexe 
Building, fort 


Work Total Rs.1,06,65,231 /- 
GST 18% Rs.19,19,742/- 
Contingency @ 8 % Rs.4,26,609/- 
Total Rs. 1,30,11,582/- 


३. यानुषंगाने शासनाच्या विहीत कार्यपध्दतीचा तसेच त्यासंबंधीच्या अटी/श्तींचा अवलंब 
करुन, ई-निविदा प्रक्रीया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय 
मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. 


४.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र. जे-१, २०१४ - न्यायदान, (भारित) १०२-उच्च 
न्यायालये, (०२) (०१) प्रबंधक, मुळ शाखा (२०१४ ००७४) (अनिवार्य) अंतर्गत २७ लहान बांधकामे” या 
लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा व तो संबंधित वित्तीय वर्षात निधी विहीत पध्दतीने 
अर्थसंकल्पित करुन भागविण्यात यावा. 


५. सदर आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.९८६/व्यय-५, दि. २९/०८/२०२४ व 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २४५/२०२४/इमा-२, दि. १३/०८/२०२४ 
अन्वये प्राप्त त्या विभागाच्या सहमतीने तथा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२४/७५३ व ७६१/प्र.क्र.१०८/का.४ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.go.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८३०१६५६०९१५१२ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=64f5ab9e01 9c90ad5db684984df1 13ed09062245cb9e042be5b12 


5००4820017, post |Code=400032, st=Maharash' 
eriall ib -CD7BB8BAA2D72280DD453A 12422482D4768A 1 26C83ECB4 
4E84A8186EED4352A0, VILAS VASANT GAIKWAD 
Date: 2024.08.30 16:56:43 +05'30' 
(विलास व. गायकवाड) 


विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) , महाराष्ट्र-एक, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

विधि व न्याय विभाग (कार्या.२३/२४), मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


